सन २०२०-२१ मध्ये कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिकांकरिता 
(कापूस, ऊस) वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसू-२०२०/प्र.क्र.३४/४-ओ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ जून, २०२० 


१. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. F.No.: 3-9/2020-CU-IV दि. ३०.०४.२०२० 

2. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र sh .No.CoA/Extn3/Cotton/AAP २०-२१/५२/२०, 
दि. ०५.०५.२०२० 

3. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र sh .No.CoA/Extn3/Scane/AAP 20-29/43/20, 
दि. 04.04.2020 

४. कृषि व पदुम विभाग पत्र No. AAP-2098/CR No. 319/2A, दि. 93.04.2020 

५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. No.2-8/2020 ॥0(1-॥४ दि. १८.०५.२०२० 

६. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.विप्र३/रा.अ.सु.अ.ऊस/योजना/६४/२०, दि.२०/०५/२०२० 

७. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.विप्र३/रा.अ.सु.अ.ऊस/योजना/६५/२०, 
दि.२८/०५/२०२० 

८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.विप्र३/रा.अ.सु.अ.ऊस/योजना/६६/२०, दि.०२/०६/२०२० 


प्रस्तावना :- 

कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकीत २ व ३ च्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर झालेल्या नियत वाटपाच्या 
(Allocation) Haled एकूण रु. ८९९.१६ लाख (रुपये आठ कोटी नव्यान्नव लाख सोळा हजार फक्त) 
रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने 
संदर्भाकीत दिनांक १८/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये एकूण रु. ८९८.६६ लाख रकमेच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास मान्यत प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक 
पिकांकरिता (कापूस, ऊस) करिता वार्षिक कृती आराखड्यास सान २०२०-२१ करिता प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसू-२०२०/प्र.क्र.३४/४-अ. 


शासन निर्णय: 

१. सन २०२०-२१ करिता कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके या 
अभियानाच्या एकूण रु. ३१३.५८ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास सन २०२०-२१ करिता 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 

२. सरदर वार्षिक कृती आराखड्यामधील पिकनिहाय तसेच घटक/उपघटक निहाय मंजूर 
आर्थिक व भौतिक लक्ष्यांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची 
केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने 
अभियानंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या पिकनिहाय आर्थिक सहभागाचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे. 


रु.(लाख) 
अ. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा (४०%) 
क्र. अभियान अंतर्गत (६०%) एकूण 
वाणिज्यिक पिके 
।१. | कापूस ८३.५२ ५५.६८ १३९.२० 
२. | ऊस १०४.६३ ६९.७५ १७४.३८ 
एकूण १८८.१५ १२५.४३ ३१३.५८ 


३. सदर अभियानाच्या अमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याच्या निधि ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर 
निधि केंद्र व राज्य हिळ्याच्या पुढील लेखशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा- 


लेखशिर्ष 
केंद्र/राज्य सर्वसाधारण प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(09) (०२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस | (०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ २५४२) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४०५१ 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसू-२०२०/प्र.क्र.३४/४-अ. 


२४०१- पीक संवर्धन 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१) (२३) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके- कापूस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१॥५७५) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 


राज्य मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस | (०२) (११) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(राज्य हिस्सा ४०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ॥२५२) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ॥२४३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
केंद्र/राज्य अनुसूचीत जाती प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८ वाणिज्यीक पिके 
(००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (०७ कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न | (०१ (०५) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- कापूस (केंद्र हिस्सा ६०%) सुरक्षा अभियान- ऊस 
(केंद्र पुरस्कृत योजना)  (२४०१8१४१) | (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१२३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
राज्य मागणी क्रमांक एन -३ मागणी क्रमांक एन -३ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(००) ७८९)अनुसूचित जाती उपयोजना, (००) ७८९)अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (०८) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न । (०१(०६) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- कापूस (राज्य हिस्सा ४०%) । सुरक्षा अभियान- ऊस (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१५२) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१३२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
केंद्र/राज्य अनुसूचीत जमाती प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 


२४०१- पीक संवर्धन 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१) (२५) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके- ऊस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५१५५९३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसू-२०२०/प्र.क्र.३४/४-अ. 


राज्य मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(०१) (२४) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न | (०१ (२६) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके- कापूस | सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके- ऊस 


(केंद्र हिस्सा ४०%) (केंद्र हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना)  (२४०१॥५८४) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१॥६०१) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 


४. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानंतर्गत विहित केल्याप्रमाणे 
अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभर्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ 
देण्यात यावा. 

५. केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१९-२० करीता 
संदर्भाकित दि.१८.०५.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालु वर्षी 
अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या 
दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 

६. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अल्यल्प 
भुधारक शेतक-यांना वा होतक-यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, शेतक-यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक 
पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 

9. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, रोपे, यंत्र /औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील तथापि, या 
अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादीत केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा 
करण्यात येत असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दि.१९.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/तालुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता 
लाभार्थ्यांची निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्याची यादी तालुका 
स्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतक-याचे नाव, गाव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, 
मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक इ. बाबीची माहीती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्रात्प झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची राहील. 

९. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतक-यांच्या शहोतावर हाती घेण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल 
तालुका कृषि अधिका-यामार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे कृषि 
सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबवीण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे 
उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहीत करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसू-२०२०/प्र.क्र.३४/४-अ. 


१०, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६१६१५२४२००५०१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapat 


Suariv Sambhaill १0 rane 
सहपत्र- वरीलप्रमाणे g J 2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9a7e57 


2d4190f9709a817f51 


erialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459¢3cf3 
h a p a e 40720ea98fd1d95b19¢9165, cn=Sugriv Sambhaji Dhapat 


Date: 2020.06.16 15:32:05 +05'30" 


(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१३. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती-४ओ 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसू-२०२०/प्र.क्र.३४/४-अ. 


परीशिष्ट-अ 
सन २०२०-२१ मंजूर वार्षिक कृति आराखडा-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके 
ऊस विकास कार्यक्रम 

आर्थिक 

व परिमाण भौतिक लाक 
अ. बाब/ घटक अनुदान दर ; ल्‌ 
(एकक) लक्षांक च्या 
(रु. लाख) 

एक डोळा पट्टा पध्दतीचा 

क अवलंब व आंतरपीक | हेक्‍टर | रु.९०००/-प्रति हेक्टर ७४५ ६७.०५ 


प्रात्यक्षिके 


ऊती संवर्धित रोपे वाटप रु. ३.५०/- प्रति रोप 


सन २०२०-२१ मंजूर वार्षिक कृति आराखडा-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके सघन 


कापूस विकास कार्यक्रम 
आर्थिक 
क परिमाण भौतिक | लक्षांक 
अ बाब/ घटक अनुदान दर 
(एकक) 


लक्षांक | रु. 
लाख) 


आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (कापूस 
पिकात आंतरपिके - मुग, | हेक्‍टर | रुपये ८००० प्रति हेक्‍टर ३ २५.६० 
= 
q 


प्रात्यक्षिके 


एकात्मिक पीक व्यवस्थापन 
पात्या हेक्टर | रुपये ८००० प्रति हेक्टर १२.८० 
(आयसीएम) प्रात 


कापसाच्या देशी वाणांची 
अतीघन लागवड पध्दतीची | हेक्टर | रुपये १०००० प्रति हेक्‍टर ३२.०० 


२० 
२० 
GO 


पीक संरक्षण औषधे व. बायो- संख्या | रुपये ५०० प्रति हेक्टर १३३०८ | ६६.५४ 
5 0900 [४ : 
एजंटस चे वितरण : : 
राज्यस्तरीय अधिकारी- — 
4 चारी संख्या । रुपये ४०००० प्रति प्रशिक्षण ३ १.२ 
कर्मचारी प्रशिक्षण 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


